मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२४/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 
दि. २६ सप्टेबर, २०२३. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४. 
3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे 
दि. २३ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांचे 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर यांचे 
दि. २२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांचे 
दि. २२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते 
दि. २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर; अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियमित 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३२९९ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ११५ पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी 
आस्थापनेवरील २१ पदे अशी एकूण ३४३५ पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या 
अधीन राहून सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार दिनांक ०१ मार्च, २०२४ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

३. दि. १० ऑक्टोंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या 
शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे ८० - सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” लेखाशिर्षाखाळील 
चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१ फेब्रुवारी, २०२४ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२९११४८०९१०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUDEEP SAHADEO REWALE 

F F Pp A H A D F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b733ca211 
905e1d434, postalCode=400032, st=Maharashtri 


REWALE या 
(सुदिप सहदेव रेवाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली. 


प्रत :- 9) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली. 

४) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती) 


र. आर. आ, आककल 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ क 
4 पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ Rees 
* । कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या भेट 
द अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये | वयाच्या oe 
द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या 
१ २ ३ डू रि नि 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. १२ | | १२ 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
२ | अधौक्षक अभियंता, ३०४ शिंग ०३* ३०१ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधौक्षक अभियंता, ११३ hae a ११३ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधौक्षक अभियंता, ९ड शशि शशि ex 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
'एकूण ५२३ | oe ho] ५२० 


*( अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर येथील ३४ संवर्गाच्या आतील “संगणक” हे पद सुधारीत आकृतीबंधात मृत 
घोषीत झाल्यामुळे ०३ अस्थायी पदांमध्ये घट झाली आहे.) 


विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 


दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ या 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ee 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या होट अ 
शि अस्थायी पदांची | अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये 7" यावयाचा ale 
द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट | 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ द्‌ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ शिका a ०१ 
प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, १२३४ wa aa १२३४ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, ७४४ शिश शिंग ७४४ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ३५३ शि शिंगी ३५३ 
सा.बां.मंडळ, गडचिरोली 
एकूण २३३२ = 60___| i क”. eed २३३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


3 Y 
fe दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | RVR? 
,२९/०२/२०२४ ane पयत पासून 
पर्यंत पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
अ. पर्यंत मुदतवाढ दि.३१/०८/२०२४ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या नकी 
क्र. देण्यात आलेल्या Gane cae पर्यंत मुदतवाढ 
पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये ea ek 
अस्थायी पदांची द्यावयाच्या पदांची 
} झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या. संख्या 
g R 3 v ष्‌ 
१ | मुख्य अभियंता oa aa a 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ धीक्षक अभियंता, २७७* ma शिंग २७७* 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ धीक्षक अभियंता, ex शिंगी ॥. 11 रड 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
¥ धोक्षक अभियंता, ६१ | शिंगी ६१ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण ४३२ he ee | | oe ४३२ 


*अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर अंतर्गत विश्रामगृहासाठीची २२४ पदे ब आमदार 
निवास विश्रामगृहासाठीची ५३ पदे अशी एकूण २७७ पदे दर्शविण्यात आली आहेत. 


विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 


दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | व0४0२/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यत मुदतवाढ Aa oe 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या क oe 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये |" es ae 
द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट * 
संख्या 
g R 3 4 & द्‌ 
१ । मुख्य अभियंता ०१९ शिंग | ०१ 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ धीक्षक अभियंता, ०२ = =] OR 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ धीक्षक अभियंता, ०३ i =| i 3 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
डु धीक्षक अभियंता, ०९ शिका a 08 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
'एकूण १५ ee 2 नळ | १५ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


. Y 
दि.२९/०२/२०२४ । दि.२९/०२/२०२४ _ | दि.२९/०२/२०२४ नव 
= पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ क) 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या ae मुदतवाढ 
। अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये कटी 4 पदांची 
: द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; 
संख्या 
g R 3 v & द 
१ | मुख्य अभियंता शिंग aa os शिंगी 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ धीक्षक अभियंता, ox aa >. oy 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ धोक्षक अभियंता, ०८ . | = | ae 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
डु Hah अभियंता, ०९ | | ०९ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण २९ 1 ef २९ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
‘ Y 
RRayoyRorx | Raeyoyrogy | १0०२२०२ 
दि.२९/०२/२०२४ चत eat पासून 
ia पर्यंत मुदतवाढ | पर्यत मुदतवाढ 
अ. पर्यंत मुदतवाढ दि.३१/०८/२०२४ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या on 
क्र. देण्यात आलेल्या पो पदा रचे पर्यंत मुदतवाढ 
पदां अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये ना त 
अस्थायी पदांची द्यावयाच्या पदांची 
; झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या. संख्या 
g R 3 v ष्‌ द 
१ | मुख्य अभियंता शिंग शिंक शिश विल्या 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ धोक्षक अभियंता, ८७ शिका ११ ७६ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ धीक्षक अभियंता, ३० na ०३ २७ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
डु each अभियंता, ज्र शिश ०६ १२ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
'एकूण १३५ 1 er २० ११५ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


